उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 
अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालयातील 
गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील 
पदावर पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्याकरिता 
विभागीय पदोन्नती समितीचे पुनर्गठन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२२/ प्र.क्र.१४४/ 'उद्योग-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २१ ऑक्टोबर,२०२२ 


वाचा : 
१) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. आयएसटी-२००३/(७३५८)/उद्योग-३, 
दि.३०.१२.२००३ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, 
दि.०१.०८.२०१९ 
प्रस्तावना : 
उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ च्या संवर्गातील पदांवर पदोन्नती देण्यासाठी 
पात्रता तपासून शिफारस करण्यासाठी उपरोक्‍त अ.क्र.१ येथील नमूद शासन निर्णयान्वये विभागीय 
पदोन्नती समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. तसेच गट-ब च्या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी 
स्वतंत्ररित्या विभागीय पदोन्नती समिती गठीत करण्यात आलेली नसून उपरोल्लिखित अ.क्र.१ येथील 
नमूद गट-अ च्या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या विभागीय पदोन्नती 
समितीद्वारे पात्रता तपासून शिफारस करण्याची कार्यवाही सद्य:स्थितीत करण्यात येत आहे. उपरोक्‍त 
अ.क्र. येथील नमूद सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासकीय 
अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याकरिता अनुसरावयाच्या कार्यवाही बाबतची एकत्रित मार्गदर्शक 
तत्वे निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार उपरोक्त संदर्भ क्र.१ 
येथील दि.३०.१२.२००३ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन, उद्योग संचालनालयातील गट-अ 
(राजपत्रित) संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या विभागीय पदोन्नती समितीचे 
पुनर्गठन करणे आणि गट-ब (राजपत्रित) पदावर पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्यासाठी विभागीय 
पदोन्नती समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


Det Urs क्रमांकः इएसटी-२०२२/प्र.क्र.१४४/उद्योग-३ 


शासन निर्णय: 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालयातील गट-अ 

(राजपत्रित) संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्याकरिता उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील 

दि.३०.१२.२००३ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन, खालीलप्रमाणे विभागीय पदोन्नती समितीचे 

पुनर्गठन करण्यात येत आहे. 

अ.क्र अधिका-याचे पदनाम समितीमधील पद 

= अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (उद्योग), | अध्यक्ष 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई । सदस्य 


३. सहसचिव/उपसचिव (उद्योग-३) सदस्य 
सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव, मागासवर्गीय प्रतिनिधी 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई तथा सदस्य 

५ | अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (उद्योग-३) सदस्य सचिव 


२. तसेच, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या अखत्यारितील गट-क मधून गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्याकरिता खालीलप्रमाणे विभागीय पदोन्नती समिती 
गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-याचे पदनाम समितीमधील पद 
a . | विकास आयुक्त (Sar), उद्योग संचालनालय, मुंबई | अध्यक्ष 
२. सहसचिव/उपसचिव (उद्योग-३) सदस्य 
३. अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, | सदस्य 
मुंबई 


४. | उद्योग संचालनालय, मुंबई येथील गट-अ संवर्गातील | मागासवर्गीय प्रतिनिधी 
मागासवर्गीय अधिकारी, गट-अ संवर्गातील अधिकारी | तथा सदस्य 

उपलब्ध नसल्यास गट-ब संवर्गातील मागासवर्गीय 
अधिकारी 

५ । आस्थापनाविषयक कामकाज पाहणारे गट-अ | सदस्य सचिव 
संवर्गातील उद्योग संचालनालय, मुख्यालय, मुंबई 
येथील अधिकारी 


३. सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी पदोन्नती देण्याच्या संदर्भात आणि मानीव दिनांक 
देण्यासंदर्भात निर्गमित केलेल्या आदेश/ मार्गदर्शक सूचना Helles तरतुदी विचारात घेऊन, विभागीय 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२२/प्र.क्र.१४४/उद्योग-३ 


पदोन्नती समितीने पदोन्नतीसाठी/मानीव दिनांकासाठी पात्र अधिकारी/कर्मचारी यांची निवडसूची तयार 
करुन नियुक्ती प्राधिका-यास पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्याची कार्यवाही करणे आवश्‍यक आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२११५३६३३९९१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHASHANK 
TUKARAM CHAVAN 
(ठाशांक चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

उपसचिव (उद्योग-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उपसचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग/का.१२, मंत्रालय, मुंबई 

अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई 

अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (आस्थापन), उद्योग संचालनालय, मुंबई 

कार्यासन अधिकारी (उद्योग-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (उद्योग-३). 


co Av AD WO 


o~ 
ae 
रति 


one ७ —& 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


